सन २०२४-२५ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 09 ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि.०१.०४.२०२४ व क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 


२) आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित झासन निर्णय, दिनांक ०८.०४.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाने त्यांच्या दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये “महाराष्ट्र विनियोजन 
विधेयक, २०२४” (महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२४) च्या अनुसूचीतील स्तंभ-४ मध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या रकमांस विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे मा.राज्यपाल यांनी त्यास 
अधिसंमती दिलेली आहे. आणि ते २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र 
असाधारण भाग-४, दि.१८ जुले, २०२४ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आला आहे. 


त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) 
वितरण प्रणालीवर अनिवार्य खर्चातर्गत योजनांच्या बाब क्र.०१-वेतन या बाबीकरीता ४०% मर्यादेत, बाब 
क्र.०३-अतिकालीक भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, ११-देशांतर्गत प्रवास 
खर्च, ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा याकरीता ३०% मर्यादेत, तसेच बाब क्र.२८-व्यावसायिक व विशेष 
सेवांकरीता प्रदाने याकरीता २५% व बाब क्र.४५-व्याज याकरीता ५०% मर्यादेत निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. 


त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र. २ 
अन्वये वितरीत केलेल्या निधीव्यतिरिक्‍त अर्थसंकल्पित तरतुदींपैकी उपलब्ध असलेला उर्वरीत निधी 
बाब क्र.१-वेतन याकरीता ६.६७%, बाब क्र.०३-अतिकालीक भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, 
१०-कंत्राटी सेवा, ११-देझ्ञांतर्गत प्रवास खर्च याकरीता ५ %, बाब क्र.५५-कर्जे व आगाऊ रकमा 
याकरीता ३०% मर्यादेत, तसेच बाब क्र.२८-व्यावसायिक व विशेष सेवांकरीता प्रदाने याकरीता २५% व 
बाब क्र.४५-व्याज याकरीता ५०% मर्यादेत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. १, मागणी क्र.२, मागणी 


क्र.३, मागणी क्र.४ व मागणी क्र.टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये 


नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे बाब क्र.०१-वेतन याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या 


६.६७%, बाब क्र.०३-अतिकालीक भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, ११- 


Sareea प्रवास खर्च याकरीता ५%, बाब क्र.५५-कर्ज व आगाऊ रकमा याकरीता ३०% मर्यादेत, तसेच 


बाब क्र.२८-व्यावसायिक व विशेष सेवांकरीता प्रदाने याकरीता 24% व बाब क्र.४५-व्याज याकरीता 


५०% मर्यादेत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-१, टी-२, टी-३, टी-४ व 


टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक- 


५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍त इतर तसेच 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी वितरणासाठी 


योजनानिहाय स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर निधी 


संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 


संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


8. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 


दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०८०११२४२३३१०२४ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, KIRAN 


KISANRAO 
PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205 

b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 

postalCode=400032, st=Maharashti 

serial INumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7282 

55A5EBOAODD495EF82F989931088637D8211C0 
KIRAN KISANRAO PAWAR 

Date: 2024.08.01 17:38:42 +05'30 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 


१ 
२ 
३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 


७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०१ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ सदर शा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 
साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
foes 2 3 1 ७ 4 & 
मागणी क्रमांक टी-१ 
२०४९- व्याज प्रदाने 
६०, इतर दायित्वांवरील व्याज 

| आश्रमशाळा / मुलोद्योगोत्तर ४५, व्याज ५५००००.०० ९१६८०.०० आयुक्त, 
आश्रमशाळांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर आदिवासी विकास, 
कर्मचारी वर्गाचा भविष्य निर्वाह भत्ता नाशिक 
(अनिवार्य खर्च) 

(लेखाशिर्ष २०४९२०४१) 

२ | नवीन परि भाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन ४५, व्याज ८५००.०० १४२२.०० आयुक्‍त, 
योजनेवरील व्याज (अनिवार्य खर्ची आदिवासी विकास, 
(लेखाशिर्ष २०४९२२९१) नाशिक 

एकूण मागणी क्रमांक टी-१ ५५८५००.०० ९३१०२.०० 
मागणी क्रमांक टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
; (००) (09) आदिवासी विकास आयुक्‍तालय | ०१-वेतन ९५०००.०० ६३३३.०० आयुक्त, 
(अनिवार्य निवार्य खची (लेखाशिर्ष 22249024) ० ३-अतिकालीक भत्ता १२५.०० ६.०० आदिवासी विकास > 
नाशिक 

०६-दुरध्वनी, वीज व 4000,00 ५०.०० 
पाणी शुल्क 
११-देझांतर्गत प्रवास खर्च ८००.०० ४०.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष १०००.०० २५०.०० 
सेवांकरिता प्रदाने 

एकृण २२२५१०२५ ९७९२५.०० ६६७९.०० 

2 | (००) (०२ प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती ०१-वेतन १५५०००.०० १०३३३.३३ आयुक्त, 
त. आयुक्‍्त(अनिवार्य खर्च) ०३अतिकालीक भत्ता व ७० | आदिवासी विकास, 
(लेखाशिर्ष २२२५ १०३४) og Geer, वीजव eT न्य नाशिक 

पाणी शुल्क 
११-देझांतर्गत प्रवास खर्च १५४४.०० ७७.०० 
एकूण २२२५१०३४ १५८३१९.०० १०४९९.०८ 
3 ०१-वेतन ६०००००.०० ४००००,०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०१ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ सदर शा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 
साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
डिड २ ३ PB 4 & 
(00) (03) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य ०३-अतिकालीक भत्ता ११६४.०० ५८.०० आयुक्त, 
खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५१०४३) ०६ दुरध्वनी, वीज व 243.00 | आदिवासी विकास, 
पाणी शुल्क 1०६०:९० नाशिक 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ९२२३.०० ४६१.०० 
एकूण २२२५१०४३ ६१५४४७.०० ४०७७२.०० 
४ | (00) (०४ एकात्मिकृत क्षेत्र विकास ०१-वेतन ९०००.०० ५५०.०० आयुक्त, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) आदिवासी, 
(लेखाशिर्ष २२२५१०५२) ०६-दुरध्वनी, वीज व ८८.०० ४.०० | संशोधन व प्रशिक्षण 
पाणी शुल्क संस्था, पुणे 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च १२७.०० ६.०० 
एकूण २२२५१०५२ ९२१५.०० ५६०.०० 
५ | (०५) (०१)- जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण | ०१-वेतन ५७९५४.०० ३८६३.६० आयुक्‍त, 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) ०३-अतिकालीक भत्ता २३.०० 1 कळ न आदिवासी, 
(लेखाशिर्ष 2224 9309) संशोधन व प्रशिक्षण 
०६-दुरध्वनी, वीज व ३७०.०० १८.५० Be 
शुल्क aT, पुणे 
पाणी शुल 
११-देझांतर्गत प्रवास खर्च ५२०.०० २६.०० 
एकूण २२२५१३०१ ५८८६७.०० 3808.40 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ९३९७७३.०० ६२४१९.१८ 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
| (००) (०१) आदिवासी विकास विभाग ०१-वेतन १६७८००.०० १११८७.०० | स.स., आ.वि.वि., 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२५१ ०२११) मंत्रालय, मुंबई 
०६-दुरध्वनी, वीज व १००.०० ५.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ३५००.०० १७५.०० 
एकूण २२५१०२११ १७१४००.०० ११३६७.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १७१४००.०० ११३६७.०० 


मागणी क्रमांक टी-८ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०१ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ सदर शा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 
साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
नि २ ३ = ७ 4 & 
7 ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना ५५-कर्ज व आगाऊ २३००.०० ५३०.०० | स.स., आ.वि.वि., 
कर्जे- (००) २०२- मोटार वाहने खरेदी रकमा मंत्रालय, मुंबई 
अग्निमे- (००) (०१) मोटार वाहने खरेदी १६०.०० | आयुक्‍त, 
अग्निम आदिवासी विकास, 
(लेखाशिर्ष ७६१०१००२) ल 
एकूण ७६१०१००२ ६९०.०० 
२ ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना ५५-कर्ज व आगाऊ ८१०.०० ५४.०० | स.स., आ.वि.वि., 
कर्जे- (००) २०४- संगणक खरेदी अग्निमे- । रकमा मंत्रालय, मुंबई 
(00) (०१)संगणक खरेदी अग्निमे (लेखाशिर्ष १८९.०० | आयुक्त, 
७६१०१०२९) आदिवासी विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१०१०२९ २४३.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-८ ३११०.०० ९३३.०० 
एकूण अनिवार्य खर्च (मागणी क्र.टी-१-- २5 ४५-८) १६७२७८३.०० १६७८२१.१८ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


